वाचा: 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१६-१७ (सर्व प्रवर्गांसाठी अंतिम हप्ता) 
व सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम हप्ता 
सहाय्यक अनुदान ७७ टक्के केंद्र हिस्सा ) 
(सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: ०८ डिसेंबर, २०१७ 


भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१()/२०१४- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.१५७.)-१२०२६/१(॥)/२०१४- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/ Aiii)/2098- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 919099/ ०१/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/०१/ 
209&-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(११०/१६)/ साशि-७, 
दि.०२.०७.२०१६. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०१७/(८६/१७/ साशि-७, 

दि. २०.०६.२०१७.. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि fasrs शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 
२०१६-१७ व २०१७-१८ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष 


शिबीर कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर 
विद्यार्थी संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साशि-७ 


२०१६-१७ व २०१७-१८ साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ व ९ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना 
करण्यांत आळे आहे. विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च 
भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष 
शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात 
येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात 
ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०१.०८.२०१७ रोजी केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला व शासन निर्णयानुसार सदर 
निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०१६-१७ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१७-१८ 
(सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७७% केंद्र हिस्सा ) सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना 
वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२६ विद्यापीठे/ संचालनालये पैकी ७ विद्यापीठांकडून (नांवे परिशिष्ट ब मध्ये समाविष्ट) वर्ष 
२०१६-१७ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे/त्रूटी असल्यामुळे सदर विद्यापीठांना 
वगळून उर्वरित १९ विद्यापीठे / संचालनालये यांना सन २०१६-१७ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन 
२०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७७ % केंद्र हिस्सा ) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम 
रु.५,५४,७१,३०८/- व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रु.५,०३,१८,६३०/- ait एकूण रक्‍कम 
रु.१०,५७,८९,९३८/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्तावन्न लाख एकोणनव्वद हजार नऊशे अडतीस 
फक्त) सदर अनुदानाच्या रक्कमेच्या वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. ज्या विद्यापीठांकडे सन 
२०१६-१७ चा निधी शिल्लक आहे त्यांना सदर निधी सन २०१७-१८ च्या देय रकमेतून समायोजीत करुन 
निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे (विद्यापीठांना देय रकमेचा quails सोबतच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साशि-७ 


परिशिष्ट अ व ब मध्ये दिळेळा आहे, परिशिष्ट अ व ब सोबत जोडले आहे). सहाय्यक अनुदानाची 
रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा 
योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे अपर 
मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर 
अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन सहायक अनुदान 
वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत 
सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ 
नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व 
Os तपासणी करिता सादर करावेत. 
उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२०८१६३९१५०९०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Atul Hansraj eo aes Oa रीत 


2.5.4.20=b2641 14e5f2ab2d209a59196e3eb37b 1 2d34901b45 1d626« 


61cd53a462c38f25, 


serialNumber=6d891625fcc94630c100902f1322ae39cead880799263 
a (] ‘al e 1a29663e9104afe30b, ‘Atul H. Salunk¢ 
Date: 2017.12.16 10:31:35 +05'30' 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 


प्रत, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
(पत्राद्वारे) 

६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचाळक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 

९. वित्त विभाग (व्यय वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ar -१/ लेखा शाखा / 

११.निवड नस्ती साशि- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अ.क्र 


परिशिष्ट ब॒ विदयापीठांना सन 17-18 चा प्रथम हप्ता (केंद्र हिस्सा) (रुपयांत) 


fe ___'|..__ 3. ___ |. 4. -_ 1”. 01.60 __8___| 
‘ po) > 


गळ 
8468911111 
7406७80111 
न्ती 
च्च 
(कळा 
राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज od 
नागपूर विदयापीठ, फस्त 
तक 
si बाबासाहेब आंबेडकर — 
मराठवाडा विद्यापीठ, शास 
औरंगाबाद क 
शिवाजी विद्यापीठ लॅन 
कोल्हापूर शा न 
a 


rag: oo R-14850 337260 299530 2221835 2858625 किडा 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
5-7425 303534 269577 1999652 2572763 [el 


Ls 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, od 
जळगाव य 

si 


227150 211750 1475771 1914671 10343 
204435 190575 868328 1263338 469174 


431585 402325 2344099 3178009 a 


= — — = = ० 
Nn (ee) N — j=) 


= 
££ 


— 


-> 
nN 


~ 


सोलापूर विद्यापीठ 
सोलापूर 


डा.पजाबराव टेशमख कषी 


विदयापीठ, अकोला 


भारती विदयापीठ, पुणे 


डॉ. बाळासाहेब सावत कोकण 
कृषी विद्यापीठ, दापोली 


संचालक तत्र शिक्षण 
संचालनालय, मुंबई 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे 


शालेय शिक्षण संचालनालय 
(+ स्स्तर) पुणे 


संत गाडगेबाबा महाराज 
अमरावती विद्यापीठ, 


ठाकरसी महिला विदयापीठ 
मुंबई 


R-9200 Pn) सन 2016-17 


pT Uc. HE 
poe आहेत 


5-1300 51108 41753 357588 शिका 
Si 
_________ 
_____।| 


27335 25217 135845 188397 42602 
24602 22695 155802 203099 4800 
एकण 51937 47912 291647 391496 sd 
a तयाचा विडततत डा ७... 
acl आहेत 
ee: ee 
11357 9047 75845 96209, | 
10221 8142 36259 54622 32002 


21578 17189 112104] asoa7af 
1 0०७ of ofr 2036-17 


= 
\o 


j=) 


i) N N N N N N -> 
oy Nn & Oo No —_ oe) 
¢ 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठ, नाशिक 


महाराष्ट्र पशु वमस्त्य 


विज्ञान विद्यापीठ , नागपूर 


गोंडवाना विदयापीठ 
गडचिरोली 


म.फुले कृषि विद्यापीठ 
राहुरी 


यशवतराव चव्हाण मुक्‍त 
विद्यापीठ, नाशिक 


कवी Held कालिदास 
र Po) re) 
संस्कृत विद्यापीठ रामटेक 


म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्‍व विद्यालय वर्धा 


D.LA.T. ( 


Deemed Uni. ) Pune 


एकूण सहाय्यक अनुदानाची 
रक्‍कम 


R-8800 84507 159005 1450487 1693999 


76056 143105 1305438 1524599] sd 
160563 302110 2755925 3218598} _| 


27335 22137 143027) 192499 | 
24602 19923 128724 173240 | 


a 
a 
| 
Et 
7 
et 
ess 


सन 2016-17 
च्या (1.९. मध्ये 


शिकवा 
__________ 
oe 
Oe 
aS 
a 


(रुपयात) 


वर्ष २०१६-१७ 
रक्‍कम 
फले पणे 


122... 

fs 

विदयापीठ, Fs a 
— 

es 

राष्ट्र सत तुकडोजी महाराज ae 
लागतूर tages Se 
el 

डा.बाबासाहेब माषिडकर as 
मराठवाडा ideale, Eo 
as a 
शिवाजी विद्यापीठ, ae 
कोल्हापूर शिळा 
_________ 

स्वामी रामानंद तीर LE 
मराठवाडा विदयापीठ, नांदेड ________ 
S| 

उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठ, se 
जळगाव जळाली 
1...“ 

व्यवसाय शिक्षण व po 
पशिक्षण संचालनालय, मुंबई ___0| | 


__ण श॑ श॑ ण 47७7 


— स्ट = — — = Nay 
Nn & (> i) —_ oO 


-> — 
nN 


~ 


सोलापूर विद्यापीठ 
सोलापूर 


डा.पजाबराव टेशमख कषी 
विठयापीठ, अकोला 


भारती विदयापीठ, पुणे 


डॉ. बाळासाहेब सावत कोकण 
कृषी विद्यापीठ, दापोली 


संचालक तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, मुंबई 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 


शालेय शिक्षण संचालनालय 
(+ स्स्तर) पुणे 


संत गाडगेबाबा महाराज 
अमरावती विद्यापीठ, 
अमरावती 


ठाकरसी महिला विदयापीठ 
मुंबई 


R-9200 


po 
pO 
९2७00 | 2015 


452) 360 3016 3828 


452360 
Se 
a 
of of of 


"०१ ०१ ० ०4800 


| ण  " 0 0 
0 

of of of of 
oft SC—tSCSCSC—t SSCS 


१ ण ee _______०__ 3200 


811 5415 6872| 32002 
ee: | 00 
po 


ष्ट 


७७. 
j=) 


— 


£ 


N 
Nn 


N N N N = — 
(> i) (oe) 
त ] 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठ, नाशिक 


महाराष्ट्र पशृव मस्त्य 


विज्ञान विदयापीठ , नागपर 


गोंडवाना विदयापीठ 
गडचिरोली 


म.फल्रे कषि विदयापीठ 
राहरी 


यशवंतराव चव्हाण मक्‍त 
विदयापीठ, नाशिक 


कवी कलगरु कालिदास 
संस्कत विदयापीठ रामटेक 


म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्व विद्यालय वर्धा 


एकूण सहाय्यक अनुदानाची 


रककम 


२-8800 14832 11815 99045 125692 


20174 16071 134720) 1709७) | 


35006 27886]_____233765|____ 29667 
₹-1000 2334 2०७27 | 


3505 2792 23403 29700] | 


eee 

R-9000 oS 
a 
ae 
1. >! 
el 
a 


es 
__0 ee) | 


1008353 803263 6733737 8545353 595010 
2008573 1600048 13413175 17021796 676020 


